उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त 
असलेल्या सर्व शासकीय वसतिगृहात 
कर्तव्याचा भाग म्हणुन राहणाऱ्या निवासी 
वसतिगृह अधिक्षकांना भाडेमाफ तत्वावर 
वसतिगृहातील निवासस्थान उपलब्ध 
करुन देण्यास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण- २०२४/प्र.क्र.४८/मशि-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं/२०२४/निवासी 
अधिक्षक/भाडेमाफ शुल्क/प्रशा-३, दि.०८.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकोय वसतिगृहात कार्यरत असलेल्या व 
वसतिगृहात राहणाऱ्या निवासी बसतिगृह अधिक्षकांचे वेतनातुन घरभाडे तसेच अनुज्ञप्ति शुल्क ब सेवा 
शुल्क इत्यादी शुल्काची वसुली करण्यात येत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. उच्च शिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वसतिगृहातील अधिक्षक हे कर्तव्याचा भाग म्हणुन 
वसतिगृहातील निवासस्थानात राहत असल्याने सदर वसतिगृह अधिक्षकांना भाडेमाफ तत्वावर 
बसतिगृहातील निवासस्थान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वसतिगृहातील अधिक्षक हे 
कर्तव्याचा भाग म्हणुन वसतिगृहातील निवासस्थानात राहत असल्याने सदर वसतिगृह अधिक्षकांना 
वसतिगृहातील निवासस्थान भाडेमाफ तत्वावर उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनोपचारिक संदर्भ क्रमांक ५७/२४/सेवा-५, 
दि.०९.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या अभिप्रायास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७/५/.11919195119.20५.11 या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९२६१४५४३२८००८ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
HEMANTKUMAR 
PANDHARINATH 
BAVISKAR 


( हे. पं. बाविस्कर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२४/प्र.क्र.४८/मशि-१ 


३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. Aaa (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर. 
९. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

१०. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकोय वसतिगृहांचे निवासी वसतिगृह अधिक्षक. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. वित्त विभाग (व्यय-५/सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१४.निवडनस्ती मशि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


